महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-ब मधील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या-अधिक्षक व तत्सम पदे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११८/प्र.क्र.१२२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 


करण्यात आळे आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतुक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 


सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अज्ञी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 


गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 


दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. 


२. ज्या अधिकाऱ्यांनी विनंती बदलीसाठी अर्ज सादर केले होते, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव 
नागरी सेवा मंडळासमोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीस अनुसरून सक्षम 
meet व लगतपूर्व वरिष्ठ wert दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार खाळील तक्त्यात नमूद 
अधिकाऱ्यांची बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना | अभिप्राय 
व| २ ३ शि त्व 
वि श्री. उत्तम मुरलीधर खरात, अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य । विनंतीनुसार रिक्‍त 
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, परिक्षा परिषद, पुणे पदावर 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, 
लातूर विभाग, लातूर 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११८/प्र. क्र.१२२/प्रशा-२ 


३. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


४. बदली करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांनी त्याच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा. 


५. सदर आदेश "महाराष्ट्र शासकीय Haaren बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५" मधीळ नियम ४ (४ (दोन) व नियम ४ (4) मधील 
तरतूदीस अनुसरून निर्गमत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१२१७१७००६७२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


Ravindra 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate 
(र. प्र. आटे) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर / पुणे 

) सर्व शिक्षण संचालक 

) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर / पुणे 
) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


o~ 


संबंधित शिक्षणाधिकारी 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर / पुणे 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


धु 


-८४) 


9 


प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण are fears कार्य अधिकारी. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


